तरोडा सेवाभावी संस्था, सहयोगनगर, ता.जि.नांदेड 
संचलित छत्रपती प्राथमिक विद्यालय, गणपूर 
(कामठ), ता.अर्धापूर, जि.नांदेड शाळेचे, बाऱ्हाळी, 
ता.मुखेड, जि.नांदेड येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WIR ३२१५/प्र.क्र.१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०१९ 
वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर यांचे क्र.शिउसला/प्रावि-१&/८९७-९००/ 
२०१३-१४, दिनांक २२ जानेवारी, २०१४ चे पत्र 
प्रस्तावना : 
तरोडा सेवाभावी संस्था, सहयोगनगर, ता.जि.नांदेड संचलित छत्रपती प्राथमिक विद्यालय, गणपूर 
(कामठा) ता.अर्धापूर, जि.नांदेड या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, बाऱ्हाळी, ता.मुखेड, 
जि.नांदेड येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
झासन निर्णय: 
सदर प्रकरणी शासन निर्णय, दिनांक ३१/०७/२०१३ मधील निकष व कागदपत्रांची पूर्तता होत 
नसल्याने तरोडा सेवाभावी संस्था, सहयोगनगर, ता.जि.नांदेड संचलित छत्रपती प्राथमिक विद्यालय, गणपूर 
(कामठा) ता.अर्धापूर, जि.नांदेड या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक aod, बाऱ्हाळी, ता.मुखेड, 
जि.नांदेड येथे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१६५२२४२५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


7 ; DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
fa V | Nn aj a fa mM Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1 ed4f4fc 


M h e865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram 
1 Nn 7 e Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर. 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 
अध्यक्ष/ सचिव, तरोडा सेवाभावी संस्था, सहयोगनगर, ता.जि.नांदेड 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


Cc 40 LA -0 


